विधानमंडळाच्या आश्वासनांची पुर्तता विहित 
कालावधीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१९ / प्र. क्र. ३५/१८(र.व का.) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ५ फेब्रुवारी, २०२०. 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये देण्यात आलेल्या 
आश्वासनांच्या पुर्ततेसंदर्भात आयोजित सचिवांच्या साक्षीच्या दरम्यान विधानपरिषद आश्वासन 
समितीच्या निदर्शनास wists बाबी आल्याचे संसदीय कार्य विभागाने विभागाच्या निदर्शनास 
आणले आहे. 

१. शासनाच्या वतीने मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचेकडून देण्यात आलेली आश्वासने व विभागाने 
पुर्ततेबाबत दिलेली माहिती यामध्ये विसंगती आढळून येते. 

२. काही आश्वासनांच्या विभागीय हस्तांतरणाच्या बाबतीत संबंधित विभाग ठाम नसल्याने 
त्या आश्वासनांवरील पुर्ततेची कार्यवाही दीर्घकाळ प्रलंबित राहते. 

३. साक्षीच्या वेळी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची परिपूर्ण व समाधानकारक माहिती 
संबंधित सचिव / अधिकारी देऊ शकत नाहीत. तसेच विभागाने सादर केलेली माहिती 
विसंगत व समितीची दिशाभूल करणारी असते. 

४. अपुर्‍या माहितीअभावी समितीला बैठका पुढे ढकलाव्या लागतात. 


२. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर सर्व मंत्रालयीन अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांना 
विनंती करण्यात येते की, विधान परिषद समितीने उपस्थित केलेल्या वरील मुद्यांच्या अनुषंगाने 
विधानमंडळाची आश्वासने विहित मुदतीत व योग्यप्रकारे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आव्यक कार्यवाही 
करावी. तसेच आश्वासन समितीसमोर साक्षीसाठी पूर्ण तयारी करूनच उपस्थित रहावे, जेणे करून 
समितीचे सर्वतोपरी समाधान होईल. 

Bs हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२०७१५३७४०३८०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Anshu Sinha 

IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
e Depai postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.2 7504068b24f4e7 eb0277456c1 fede5d31e4d0b0fdc81eb881 
al (1 | Nn 6e33c5735b5b, 
serial INumber=e7 1208cc885f6d3c01b374ed0921df256abda4ed94d6947 
2deb566c39b4ee68c, cn=Anshu Sinha 
Date: 2020.02.07 15:40:08 +05'30" 


( 33] सिन्हा) 
सचिव (प्र. सु. र. व का.) 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती ) (पत्राने), 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१९/प्र. क्र. ३५/१८(र.व का.) 


३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

५. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 

. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, (पत्राने ), 

. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्राळयीन प्रशासकीय विभाग, 

. प्रबंधक, मा. लोकायुक्त व मा. उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (TAM), 

११.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१२.मा.मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

१३.मा. राज्य मुख्य सेवा SEH आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 

१४.सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

१५.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१६.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१७.सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/प्रादेशिक प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख, 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

२१.प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

२२.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी. ओ. बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१, 

२३.इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५, 

२४.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईट, मुंबई-४०००२१, 

२५.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८, 

२६.बहुजन समाज पार्टी,डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-४००००१, 

२७.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई, 

२८. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी मुंबई 

२९.निवड नस्ती ( कार्यासन १८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी 2 


